परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत योजेनेच्या सभासदाचा सेवा 
कालावधीत मृत्यु झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना 
द्यावयाच्या सानुग्रह अनुदान व लाभाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन आदेश क्रमांक: संकीर्ण-११११/प्र.क्र.१४०/२०२०/ व्यशि-४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक,मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : १७.०५.२०२२ 


वाचा :-१. वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : अंनियो-२०१७/ प्र.क्र २९/ सेवा-४, 
दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१८. 
२. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, मुंबई यांचे क्रमांक १५/ DCPS/ २०२०/ १८४, 
दिनांक ०५.११.२०२० चे पत्र 
३. शासनाचे पत्र क्र. संकीर्ण ११११/प्र.क्र.१४०/२०२०/व्यशि.४, दि. 98.03.2024 
४. दिवंगत लक्ष्मीकांत दिनदयाल तितिरमारे, शिल्प निदेशक, आलापल्ली यांच्या वारस (पत्नी) 
श्रीम. नंदिनी लक्ष्मीकांत तितिरमारे यांचा दि.०६.०७.२०२० चा अर्ज. 
५. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, मुंबई यांचे क्रमांक १५/०)०७०७/२०२२-२३/८१, 
दिनांक ०२.०५.२०२२ चे पत्र 


आदेश:- 

उपरोक्‍त संदर्भ क्र. २ व संदर्भ क्र. ५ अन्वये संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावासोबत दिवंगत लक्ष्मीकांत दिनदयाल तितिरमारे, 
शिल्प निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, आलापल्ली, अहेरी रोड, अहेरी, जिल्हा गडचिरोली यांच्या वारस 
(पत्नी) श्रीम. नंदिनी लक्ष्मीकांत तितिरमारे यांचा वर नमूद संदर्भ क्र.४ च्या अर्जाच्या अनुषंगाने प्रशासकीय 
विभाग प्रमुख हे त्यांना संदर्भ क्रमांक १ वित्त विभाग शासन निर्णय दि.२९ सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार, लक्ष्मीकांत दिनदयाल तितिरमारे, शिल्प निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, आलापल्ली, 
अहेरी रोड, अहेरी, जिल्हा गडचिरोली यांचे निधन झाल्याने त्यांच्या नामनिर्देशित व्यक्‍तीस/नामनिर्देशान 
नसल्याने कायदेशीस वारसास (पत्नी) श्रीम. नंदिनी लक्ष्मीकांत तितिरमारे यांना सानुग्रह अनुदान 
रुपये १०,००,०००/- (अक्षरी रुपये दहा लाख फक्त) मंजूर करीत आहेत. 


२. सदर “सानुग्रह अनुदान” शासकीय कर्मचारी सेवेत असताना १० वर्षे शासन सेवा होण्यापूर्वी 
दि.२९.०५.२०२० रोजी मृत्यु पावल्यामुळे मंजूर करण्यात येत आहे. सदर आदेश आदेशाच्या 
दिनांकापासून १ वर्षे कालावधीसाठी ग्राह्य राहतील. 


शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-११११/प्र.क्र.१४०/२०२०/ व्यशि-४ 


३. यावरील येणारा खर्च “मागणी क्र. जी-६, २०७१- निवृत्तीवेतन व इतर सेवानिवृत्ती लाभ, ०१ 
नागरी, १०३, अनुकंपा भत्ते, (00) (०६)- परिभाषित अंशदान / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत सानुग्रह 
अनुदान (२०७१०७२२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


४. सदर शासन आदेश वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा ४, दि. २९ 
सप्टेंबर, २०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागाच्या विभाग प्रमुखास अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 
त्या तरतुदीनुसार त्यांच्या मान्यतेने सदर sear निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन Bear महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०५१८१५४५१५४७०३ असा आहे. हा शासन 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRABHAKAR A 


SANKHE a ein 
(प्रभाकर संखे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: संचालनालयामार्फत 

१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर 

३. उपकोषागार अधिकारी, उपकोषागार कार्यालय आलापल्ली, जि.गडचिरोली 

४. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, आलापल्ली, अहेरी रोड, अहेरी, जिल्हा गडचिरोली 

(मार्फत संचालक व्य.शि. व प्र.मुंबई) 

५. दिवंगत लक्ष्मीकांत दिनदयाल तितिरमारे, शिल्प निदेशक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
आलापल्ली, अहेरी रोड, अहेरी, जिल्हा गडचिरोली यांचे (पत्नी) श्रीम. नंदिनी लक्ष्मीकांत 
तितिरमारे यांना माहितीस्तव. (मार्फत प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, आलापल्ली, अहेरी 
रोड, अहेरी, जिल्हा गडचिरोली) 

६. निवड नस्ती ( ABT -४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


